नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील ३६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय,नियोजन विभाग क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि. १४ मार्च, २०२३ 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१., दि. २४ मार्च, २०२३ 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ व 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे शुध्दिपत्रक. 
५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि.१४ सप्टेंबर, 2023 


प्रस्तावना:- 


संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) 
मधील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार २२५ नियमित पदे व ३५ बाह्मस्रोताद्वारे 
भरावयाचे मनुष्यबळ salt एकूण २६० पदे मंजुर आहेत. संदर्भ क्र.३ येथील दि.१७.०८.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये आकृतीबंधानुसार मंजूर २६० पदांचे-२०९ स्थायी पदे व ५१ अस्थायी पदे असे वर्गीकरण करण्यात 
आले होते. तथापि, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ 
येथील शासन निर्णयान्वये १८० स्थायी व ४५ अस्थायी पदे असे सुधारित वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 


उपरोक्त ४५ अस्थायी पदांपैकी विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळाच्या कामकाजाकरिता निर्माण केलेल्या ६ अस्थायी पदांना कार्यासन १४१६ व नक्षलग्रस्त 
भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तसेच पुरक आराखडयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
राज्यस्तरावर निर्माण केलेल्या ३ अस्थायी पदांना कार्यासन १४१७ यांचेकडून मूदतवाढ देण्याबाबत स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही करण्यात येते. त्यामुळे उर्वरित ३६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ wy येथील वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील व 
दि. ०६.०९.२०२३ रोजीच्या शुध्दिपत्रकातील तरतूदीनुसार नियोजन विभागाच्या (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) 
आस्थापनेवरील, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ", "ब", "क", "ड", "ई" व "फ" मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ३६ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ या कालावधीकरिता मूदतवाढ देण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र- अ ते फ) दर्शविलेल्या 
Sasa खर्ची टाकण्यात यावा व तो खर्च सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी संबंधित 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१८१०५५५७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL RANE 
Date: 2023.09.22 18:14:39 +05'30' 


सहपत्र: विवरणपत्रे (मनिषा राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

२. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

६. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग (कार्या. वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, 

८. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४१६/१४१७/१४२६/१४२७, 

९. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

qo. Male, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, झासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र - अ 
(राज्य नियोजन मंडळ) 
अ.क्र. । पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची संख्या लेखाशीर्ष 
१ लघुलेखक | एस-१६:४४९००-१४२४०० ओ-७, ३४५१, सचिवालयीन - 
(उच्चश्रेणी) आर्थिक सेवा १०१ नियोजन 
आयोग / नियोजन मंडळ, 
(०१) नियोजन आयोग मंडळ 
(०१) (०१) नियोजन विभाग 
(दत्तमत / अनिवायी 
(३४५१०२०६) 
विवरणपत्र -ब 
(नियोजन विभाग (खुद्द) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर । पदांची संख्या | लेखाशीषे | 
fe १_| उप सचिव एस - २५: ७८८००-२०९२०० शिंक अळं ओ-७, ३४५१, 
२ | अवर सचिव एस - २३: ६७७००-२०८७०० शिळ सचिवालयीन - 
3. | उप संचालक एस - २३: ६७७००-२०८७०० 2 आर्थिक सेवा-०९०- 
४ | विशेष कार्य एस - २०: ५६१००-१७७५०० | सचिवालय- (०१) 
अधिकारी (०१) नियोजन विभाग 
५ | कक्ष अधिकारी एस-१७ : ५६१००-१७७५०० aa (दत्तमत / अनिवार्य) 
एस - 20: ५६१००-१७७५०० (३४५१०१८२) 
लेखा अधिकारी एस - १६: ४४९००-१४२४०० [ef 
लघुलेखक एस - १५: ४१८००-१३२३०० ३ 
(निम्नश्रेणी) 
८ | सहायक संशोधन एस - १४: ३८६००-१२२८०० शिख 
अधिकारी 
९ | देयक लेखापाल एस - ६: १९९००-६३२०० २ 
एकुण १३ 
विवरणपत्र- क 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशीर्ष 
संख्या 
अ अवर सचिव एस - २३: ६७७००-२०८७०० | ओ-७, 3849, सेक्रेटरिएट 
सहायक संशोधन अधिकारी wy आर्थिक सेवा, ०९०- 
२ | सहायक संशोधन अधिकारी - १४: ३८६००-१२२८०० 1 १_| टी डल 
3 सांख्यिकी सहायक । एस - १०: 22200-82300 ३ aie. 
नियोजन विभाग 
एकूण 1 ४ | (३४५१०१८२) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


विवरणपत्र-ड 
(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) 
लेखाशीर्ष 


कक्ष अधिकारी एस-१७ : ५६१००-१७७५०० 3-3, 
एस - 20: ५६१००-१७७५०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 


सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० ६०-इतर कार्यक्रम 
अधिकारी ००१, रोजगार हमी योजना 


३ एस - ६: १९९००-६३२०० 09) रोजगार हमी योजना 


(०१) (09) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 
विवरणपत्र - § 
(रोजगार हमी योजना प्रभागासाठी) 


पदाचे नांव पदांची | ळेखाशीर्ष 


ea उप सचिव | एस - २५: ७८८००-२०९२०० गोत 
उपसंचालक | एस - २३: ६७७००-२०८७ २५०५- ग्रामीण रोजगार 
00-20 00 
rae | प अद ८४७ | 8 | हळ इतर कार्यक्रम 


कक्ष अधिकारी | एस-१७ : ५६१००-१७७५०० ००१, रोजगार हमी योजना 
एस - २०: ५६१००-१७७५०० (09) रोजगार हमी योजना 
सहायक कक्ष | एस - १४: ३८६००-१२२८०० (०१) (09) रोजगार हमी योजना 
अधिकारी (२५०५००२२) (दत्तमत / कार्यक्रम) 


= es 


विवरणपत्र- फ 
(संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी) 
अ. क्र. पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची लेखाशीर्ष 
संख्या 
| कक्ष अधिकारी एस-१७ : ५६१००-१७७५०० | ओ-३, 
एस - २०: ५६१००-१७७५०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
सहायक संचालक एस - 20: ५६१००-१७७५०० किया ६०-इतर कार्यक्रम 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | एस १६: ४४९००-१४२४०० | १००१, रोजगार हमी योजना 
संशोधन अधिकारी एस - १६: ४४९००-१४२४०० |. १ (09) रोजगार हमी योजना 
Gg | सहायक लेखा अधिकारी | एस - १५:४१८००-१३२३०० | a (09) (०१) रोजगार हमी 
६ | सहायक कक्ष अधिकारी | एस -_ १४: ३८६००-१२२८०० ३ | योजना (२५०५००२२) 
लिपिक -टंकलेखक एस - ६: १९९००-६३२०० 2 (दत्तमत / कार्यक्रम) 
एकुण | ao | 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


विवरणपत्र पदे 
अ २ 
ब १३ 
क ४ 
Ss 3 
3 8 
फ 2 

एकुण पदे ३६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


